सन 2029-22 निधी वितरण 
३४-शिष्यवृत्त्या/विद्यावेतन 
५०- इतर खर्च 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- निविप्र - २०२१/प्र.क्र.४९/एसडी-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २९ मार्च, २०२२ 
संदर्भ :- 
१. शिक्षण संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक यांचे पत्र क्र.शि सं मा/२०२१-२२/शिष्य/असुअं/टे.क्र.ए-४/२५९२, 
दि. २३.०८.२०२१. 


प्रस्तावना :- 
सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात ३४ शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतन व ५० - इतर खर्च या उद्दिष्टाखाली मंजूर निधी 
वितरीत करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबतचा शासन निर्णय खालील प्रमाणे आहे. 


शासन निर्णय :- 

राज्यात गुणवान विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यासाठी 
विविध योजना कार्यन्वित आहेत. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये मंजूर अर्थसंकल्पित तरतुदीमधून परिच्छेद २ 
मध्ये नमूद योजनांसाठी ३४ शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतन व ५० - इतर खर्च या उद्धिष्टाखाली एकुण रु ३,३८,५००/- (रुपये 
तीन लक्ष अडतीस हजार पाचडी मात्र) इतका निधी वितरीत करण्यास व सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाळीवर 
उपलब्ध करुन देण्यास शासन मान्यता देत आहे. 
२. राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती व इतर शैक्षणिक सवलती संदर्भात वितरीत 
करावयाच्या निधीचा तपशील खालील प्रमाणे आहे :- 

(रुपये हजारात) 


अर्थसंकल्पित | सुधारीत सद्यस्थितीत 
aS रक्कमेच्या ८५ | अंदाजानुसार वितरीत 
अ.क्र. | लेखाशीर्षक योजनेचे नाव अथसकाल्यत | टक्‍के वितरीत | वितरीत करावयाची 
रक्‍कम 
केलेली करावयाची | रक्‍कम (एकूण 
रक्‍कम रक्‍कम १५%) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, 
क | RRORIAE सर्वसाधारण, १०७, शिष्यवृत्त्या oe ys व ‘a 
(३४) (००)(००)(०१) सैनिकी शाळा व 
महाविद्यालये (२२०२११९८) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, 
सर्वसाधारण शिक्षण ८००, इतर 
२२०२१४८३ | खर्च, (०२)(१२) इतर खर्च जिल्हा ह व ‘ 4 
(५० परिषदांना (अभिकरण खर्चे) ya am ape 7 
अर्थापाय अग्निमाशी समायोजन) 
२२०२१४८३ 


शासन निर्णय क्रमांकः निविप्र - २०२१/प्र.क्र.४९/एसडी-५ 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, 
सर्वसाधारण शिक्षण ८००, इतर 
२२०२१५१८ | खर्च, (०२)(१६) इतर खर्च जिल्हा 


Gaudi ४ १८ १००% 
रै (५० परिषदांना (अभिकरण खर्चे) गी °° : 
अर्थापाय अग्निमाशी समायोजन) 
२२०२१५१८ 
एकूण १६७४ १३३५.५ ३३८.५ 


वरील सदर बाबींवर होणारा खर्च उपरोक्‍त नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 
३. सदर निधी वितरीत करण्यासाठी आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. तसेच सहाय्यक संचालक (लेखा), माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, शिक्षण संचालनालय, 
पुणे यांना या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणाऱ्या निधीकरिता आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. याबाबतीत वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे / शासन निर्णय 
/ शासन परीपत्रक यामधील सूचनांचे पालन करणे आवश्‍यक राहील. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३२९१२२००६२२२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


TUSHAR VASANT 00100: 
MAHAJAN LO 
(तुषार महाजन) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक 
२. मा. विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/विधानपरिषद) 
३. अप्पर मुख्य सचिव, (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
४. आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 
५. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
६. सहाय्यक संचालक (लेखा), माध्यमिक व उच्च माध्यमिक,शिक्षण संचालनालय, पुणे 
७. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १व २ मुंबई व नागपूर 
८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १व २ मुंबई व नागपूर 
९. संचालक, लेखा व कोषागारे. 
१०. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. 
११. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, 
१२. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
१४. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


